प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लसटोचणी/ सार्वत्रिक 
लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
४४२ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते 
दि. ३०.०९.२०१८ या कालावधीकरीता मुदत 
वाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१७/२६९/प्र.क्र.१०७/कु.क. 
qo वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णाळय संकुल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, लो.टि.मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : १२ एप्रिल, २०१८ 


वाचा 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र. अस्थायी -२०१७/२७०/ प्र.क्र.१०६/कुक, 
दि.३१.०१.२०१८ 

अतिरिक्त संचाळक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
राकुकका/आस्था/मुदतवाढ/विलटो/४४२ अपदे/कक्ष २/न.क्र.४८/ १०३०३-०४/२०१८, 
दि.१४.०२.२०१८ 

आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे क्र.संआसे/आस्था/कक्ष ५/टे ५/४४२ अपदे 
/८८२-८३/१८, दि.०१.०३.२०१८ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.५.३.२०१८ 


१3 


— 


2 


— 


3 


— 


प्रस्तावना 

प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लसटोचणी / सार्वत्रिक लसिकरण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या 
४४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ अन्वये दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर अस्थायी पदास दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 

प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लसटोचणी / सार्वत्रिक लसिकरण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या 
४४२ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.०५.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०१८ 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. दरम्यानच्या 
काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेऊन सदर पदांचा विभागाच्या 
आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबत आरोग्य संचालनालयाने सत्वर कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१७/२६९/प्र.क्र.१०७/कु.क. 


२. सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाकरीता ४४२ अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च विभागाच्या 
अर्थसंकल्पात खालील लेखाशिर्ष १व २ खाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
SUNY १ :- आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण-१०३- माता व बाल आरोग्य -(09) (०४)- 
प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत कार्यक्रम, (२२११ ०३६३) राज्य क्षेत्र. 
लेखाशीर्ष 2 :- आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण-१०३- माता व बाल आरोग्य -(०१) (१२)- 
प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत कार्यक्रम, (२२११ ०६२१) स्थानिक क्षेत्र. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आपुक, 
दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०७१७१८२०२९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


द ou=Public Health Department, 
JWa a [| (1 Nn postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a6e 
€4771341780133d295a56dd4ef476977773, 


R 1 serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4deee399 
a Nn S | Nn g a7241b5044aeb09c097bc6d28b58709fe8ef0 
d, cn=Ujwala Arun Ransing 
Date: 2018.04.13 13:18:14 +05'30' 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
४) अतिरक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे (५ प्रती) 
५) सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७) वित्त विभाग (व्यय १३), मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१७/२६९/प्र.क्र.१०७/कु.क. 


विवरणपत्र 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लचटोचणी कार्यक्रम/सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी मंजूर असलेल्या २१२७ पदांचा तपशिल. (पैकी ४४२ अस्थायी पदे) 
क्र: अस्थायी-२०१७/२६९/प्र.क्र.१०७/कुक, दि. १२ एप्रिळ,२०१८ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या स्थायी । अस्थायी 
eal २ ३ | ५ 
(१ शासकीय मुख्यालयीन संघटना 
१ | उपसंचालक (विलटो), वर्ग-१ q q | १८१५ -. | 
२ | अधिक्षक, वर्ग-३ १ १ शिया 
३ | सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-३ १ १ ie 
४ | आरोग्य पर्यवेक्षक, वर्ग-३ ६ 4 q 
५ | वाहन चालक, वर्ग-३ २ १ १ 
६ | कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ ३ ३ a 
७ | शिपाई, वर्ग-४ २ २ | er 
एकूण (अ) १६ | we 2 
(२) जिल्हा पातळीवरील सद्य:स्थितीखाली चालू असलेला कर्मचारी वृंद 
१ | वरिष्ठ स्वच्छता निरिक्षक, वर्ग- १८ १६ २ 
2 | लस टोचक (आरोग्य कर्मचारी) वर्ग.२ १५०८ १२८४ २२४ 
३ | वाहन चालक, वर्ग-३ २४ २० ४ 
४ | कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ २४ १८ ६ 
५ | वरिष्ठ स्वच्छता निरिक्षक, वर्ग-३ ३६ २६ १० 
६ | गटस्तर पर्यवेक्षक (आरोग्य सहाय्यक) वर्ग-३ ३४३ २८८ ५५ 
७ | गटस्तर पर्यवेक्षक (आरोग्य सहायक) वर्ग-३ १७ विडा १७ 
८ | लस टोचक, वर्ग-३ १०० ae | १०० 
९ | शिपाई, वर्ग-४ २५ १९ ६ 
एकूण (ब) २०९५ १६७१ ४२४ 
(३) सार्वत्रिक लसीकरण 
१ | वाहन चालक, वर्ग-३ ८ | | ८ 
२ | परिचर, वर्ग-४ ८ [oF ८ 
एकूण (क) १६. | o | 48 
एकूण (अ--ब--क) २१२७ १६८५ ४४२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


